राष्ट्रीय रुरबन अभियान अंतर्गत सन २०२२- 
२३ करीता प्राप्त केंद्र हिस्सा व त्याअनुषंगाने 
राज्य हिस्सा यासह उणिवा उणिवा निवारण 
निधी (CGF) वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
मुंबई- ४०० ००१, 
तारीख: २८ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाच्या दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात सुरु 


असलेल्या इयामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय eras अभियानाचा दिनांक ३१ मार्च, 2022 हा Sunset 


Day म्हणून जाहीर करण्यात आला असल्याने सदर कालमर्यादे पर्यंत सुरु असलेल्या कामांची 


(ongoing works) Liability एकूण रुपये १९३.३४ कोटी इतकी केंद्र शासनास कळविण्यात आली 


आहे. परंतू जिल्हयांनी कळविल्यानुसार Liability रक्‍कम रु. २२१.२६४७ कोटी इतकी आहे. 


तथापि, केंद्र शासनाने त्यापैकी ११२१ कामांसाठी केंद्र हिस्सा (go टक्के) रुपये ४६.०९ कोटी व 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) रुपये ३०.७३ कोटी असा एकूण रुपये ७६.८१ कोटी निधी उपलब्ध करुन 


देणे असल्याचे कळविले आहे. त्यापैकी केंद्र हिस्सा (go टक्के) रुपये ८.७७ कोटी व राज्य हिस्सा 


(४० टक्के) रुपये ५.८४ कोटी असा एकूण रु. १४.६१ कोटी इतका राज्याकडे शिलूक असलेला 


निधी वजा जाता Liability नुसार अनुज्ञेय निधी केंद्र हिस्सा (go टक्के) रुपये ३७.३२३ कोटी व 


राज्य हिस्सा (Yo टक्के) रुपये २४.८८२ कोटी असा एकूण रुपये ६२.२०५ कोटी असून तो उपलब्ध 


करुन देण्याविषयी केंद्र शासनास कळविण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाकडून केंद्र 


हिस्सा go टक्के उणिवा निवारण निधी (CGF) रक्‍कम रुपये १८.६६१५ कोटी उपलब्ध करुन 


देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रुपये १८.६६१५ कोटी व केंद्र 


हिस्स्याशी समरुप राज्य हिस्सा रुपये १२.४४१ कोटी मधून यापूर्वी जादा वितरीत झालेला राज्य 


हिस्सा रुपये ०.३८६२ कोटी वजा करुन रुपये १२.०५४८ कोटी, असा एकूण रुपये ३०.७१६३ कोटी 


इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 


शासन निर्णय- 
सदर झासन निर्णयान्वये श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन अभियानांतर्गत दिनांक ३१ 


मार्च, 2022 रोजीपर्यंत सुरु असलेल्या कामांची (ongoing works) HS शासनाने मंजूर केलेल्या 


Liability नुसार अनुज्ञेय निधीपैकी केंद्र हिस्सा ६० % उणिवा निवारण निधी (CGF) रक्‍कम रुपये 


१८.६६१५ कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ४० टक्के रक्‍कम रुपये १२.४४१ कोटी मधून यापूर्वी जादा 


वितरीत झालेला राज्य हिस्सा रुपये ०.३८६२ कोटी वजा करुन १२.०५४८ कोटी असा एकूण रुपये 


३०.७१६३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उणीवा निवारण निधीकरीता आहरित करुन वितरीत करावयाच्या लेखाशिर्ष 24942438 
(केंद्र हिस्सा ६० %) उणिवा निवारण निधी (CGF) रक्‍कम रुपये १८.६६१५ कोटी व २५१५२५४८ 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) रक्‍कम रुपये १२.०५४८ कोटी असा एकूण रुपये ३०.७१६३ कोटी इतका 


निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे ( B.D.S.) राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन अभियान 


यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर (आहरण व 


संवितरण अधिकारी) यांचेकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
लेखाशीर्ष वितरीत लेखाशीर्ष वितरीत 
(२५१५ २५३९) करावयाची (२५१५ २५४८) करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
मागणी क्रमांक एल-३, रु. १८.६६१५ | मागणी क्रमांक एल-३, रु. १२.०५४८ 
२५१५, इतर ग्रामिण विकास | कोटी २५१५, इतर ग्रामिण विकास | कोटी 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात 
नागरी सुविधा निर्माण करणे, नागरी सुविधा निर्माण करणे, 
(००) (०१) राष्ट्रीय रुरबन (00) (0२राष्ट्रीय Vas अभियान 
अभियान- गाव समुहाचा विकास गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) 
(कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा go %) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(वेतनेत्तर), 
एकूण निधी (रुपये तीस कोटी एकाहत्तर लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) रु. ३०.७१६३ कोटी 


३. शासन निर्णय दिनांक ०७ जुले, २०१७ अन्वये राष्ट्रीय रुर्बन अभियानासाठीचा वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीसंबंधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांना आहरण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार त्यांचेकडे अर्थ संकल्पीय वितरण 


प्रणाली वर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


४. वर नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्याची रक्‍कम रुपये ३०.७१६३ कोटी मात्र 


कोषागारातून आहरित करणे करिता आहरण अधिकारी यांना सदरची रक्‍कम कोषागारातून 


आहरित केल्यानंतर या विभागाच्या राष्ट्रीय रुरबन अभियानाच्या राज्यस्तरावर उघडण्यात 


आलेल्या खालील बचत खात्यात जमा करण्यात यावे. 


| बँकेचे नांवव शाखा । खात्याचा क्रमांक खात्याचे नांव NEFT/IFSC Code 
Ih ऑफ महाराष्ट्र, ६०२४२९९०९२४ रुरबन मिडान | ॥॥॥॥-५8०००१३८८ 
शाखा- मंत्रालय, मुंबई. महाराष्ट्र 


५. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च 


करण्यात यावे, अन्यथा वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची संबंधित अंमलबजावणी 


करणा-या अधिका-यांनी नोंद घ्यावी. तसेच सदरचा निधी वितरीत करुन खर्च करण्याची प्रक्रीया 


विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची खबरदारी उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय VIF 
अभियान यांनी घ्यावी. 


६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 


रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, 


४ महालेखापाल कार्यालयातील LEAS ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


७. सदरचा खर्च- १ मागणी क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०६, 


ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, (००) (09) राष्ट्रीय Vat अभियान-गाव समुहाचा 


विकास (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) (२५१५२५३९) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), 


या लेखाशीर्षाखाली रु. १८,६६,१५,०००/- (रुपये अठरा कोटी सहासष्ट लाख पंधरा हजार फक्त) 
व २) मागणी क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी 


सुविधा निर्माण करणे, (००) (०२) राष्ट्रीय रुर्बन अभियान गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) (राज्य 


हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) (२५१५२५४८) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 


रु. १२,०५,४८,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पाच लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) याप्रमाणे सन 


२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


८. वित्त विभागाने दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२२ च्या ई-मेलव्दारे केंद्र हिस्सा रु.१८.६६१५ कोटी 


इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी जमा झाल्याचे कळविले 


असून वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ यातील केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाबाबत 


विहित निर्देशास अनुसरुन, तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकातील 


अटी व शातींच्या अधीन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१७०२०१२९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M a Nn O 1 Digitally signed by Manoj 
} Dattatray Jadhav 


DN: cn=Manoj Dattatray Jadhav, 


D tt t o=Rural Development 
a a lay Department, Mantralay, ou, 


email=manoj.jadhav6é8@nic.in, 


=IN 
J ठे d h a V a 2022.11.28 18:11:04 +05'30' 


(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान महालेखापाल- 9/2 (लेखा परिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा(सवी. 

३. प्रकल्प संचालक (सवी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पालघर. 

६. उप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन अभियान, ग्रामविकास भवन, सेक्टर-२१, 
खारघर, नवी मुंबई-४१०२१० 

७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

८. वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

९. कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-०१ 

१०. निवडनस्ती/ योजना- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


